राज्यातील पोळीस पाटील यांचे मानधनाचा निधी 
वितरीत करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक बीव्हीपी- ०५२४/प्र.क्र.१२५/पोल-८, 
मंत्रालय,मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक :-०३ सप्टेंबर, २०२४ 


शासन शुध्दिपत्रक 


संदर्भ :- १) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र.बीव्हीपी-०५२४/प्र.क्र.१२५/पोल-८, दि. ०२.०९.२०२४ 
२) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र.बीव्हीपी-०६२३/प्र.क्र.२१४/पोल-८, दि. १५.०३.२०२४ 
3) विशेष पोलीस महानिरीक्षक (प्रशासन), महाराष्ट्र राज्य पोलीस मुख्यालय,मुंबई यांचे पत्र 
पोमसं/३३/७१२५/पोलीस पाटील/१९/२०२४, दि.२२.०७.२०२४ 
शुध्दिपत्रक :- 
उपरोक्त संदर्भाधीन क्र. १ येथील परिच्छेद क्र. १ “राज्यातील पोलीस पाटील यांचे माहे, मे-२०२४ ते 
माहे, ऑगस्ट-२०२४ या चार महिन्यांच्या कालावधीकरीता विभागाकडे अवितरीत असलेला रु.२१.७३ कोटी आणि 
वितरीत करण्यात आलेला रु.१३४.५१ कोटी असा एकूण रु.१५६.२४ कोटी इतका निधी वितरीत करण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे” ऐवजी “राज्यातील पोलीस पाटील यांचे माहे, मे-२०२४ ते माहे, ऑगस्ट-२०२४ या चार 
महिन्यांच्या काळावधीकरीता रु.१३४.५१ कोटी इतका निधी वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे”, 
असे वाचावे. 
तसेच परिच्छेद क्र.३ मध्ये “सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने त्यांच्या अनौपचारीक संदर्भ 
क्र. १०/२०२४/अर्थ-११, दि.३०.०८.२०२४ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे” ऐवजी “सदर शासन वित्त 
विभागाच्या सहमतीने त्यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.४८६/२०२४/व्यय-७, दि.३०.०८.२०२४ अन्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे”, असे वाचावे. 
सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९०३१७५११९९८२९ असा आहे. शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


BHIKAN ONKAR 
THAKUR 


(भिकन ठाकूर) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. विशेष पोलीस महानिरीक्षक (प्रशासन),महाराष्ट्र राज्य पोलीस मुख्यालय,मुंबई. 
३. सर्व जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

४. सर्व पोलीस अधीक्षक, महाराष्ट्र राज्य 

५. सर्व उप विभागीय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 

६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

७. महालेखापाल -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई 

९. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१०. निवड नस्ती,गृह विभाग (पोल-८), मंत्रालय, मुंबई 


